महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि १११८/प्र.क्र.०१/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १६ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन आदेशा 


संदर्भ : १) सा.प्र.वि.शासन आदेशा क्र. कअनि-१११८/प्र.क्र. ०१/१४ ब, दिनांक २५.०५.२०१८ 
2) सा.प्र.वि.शासन आदेशा क्र. कअनि-१११८/प्र.क्र. 09/98 ब, दिनांक १९.०१.२०१९ 
३) सा.प्र.वि.शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/काया-१४, दिनांक २३.१२.२०१६ 
४ सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांची दिनांक १७.०६.२०१९ रोजीची टिप्पणी. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील मधील कलम ४ (१) (२) (३) नुसार संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
आदेशान्वये श्रीमती प्रि.सं.जोशी, कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग यांची उद्योग उर्जा व कामगार 
विभागात बदली करण्यात आली आहे. 


2. श्रीमती प्रि.सं.जोशी, कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग यांना उद्योग Sal व कामगार 
विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक १७.०९.२०१९ (म.पू) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. श्रीमती 
जोशी, कक्ष अधिकारी यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता उद्योग उर्जा व कामगार विभागात दिनांक 
१७.०९.२०१९ (म.पू) पासून रुजू व्हावे. सदरचे आदेश हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून महिला व बाल विकास 
विभागाने स्वतंत्र आदेशा निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१६११५९०५५१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, | 
Gajanan Bhimrao 


Gurav 


Digitally signed by Gaja 
DN: c=IN, 


ber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b3 1 3c3fefSdc2ad659e36017 3b682d6b6fccb 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि १११८/प्र.क्र.०१/१४ब, दिनांक १६ सप्टेंबर, 2098 
३) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
४) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, Jars पिअर, सुरजी वल्लभदास रोड, 
मुंबई-४०००१. 
५) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवड नस्ती- साप्रवि१४-ब 


पृष्ठ २ पैकी २ 


